शासन निर्णय क्रमांकः WRIA 3229/ 
प्र.क्र.४४२/एसएम-१ चे शुद्धिपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४४२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ : 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, WTR ३२२१/प्र.क्र.४४२/एसएम-१, 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२१. 
२) शिक्षणाधिकारी corer), जिल्हा परिषद, ठाणे यांचे जा.क्र./ठाजिप/शिक्षण/प्राथ/वशी- 
१०२६/२०२१, दि. २२ सप्टेंबर, २०२१ चे पत्र 


शासन शुद्धिपत्रक: 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या शिर्षकात 


“सेंट अंथोनी एज्युकेशन ट्रस्टचे वेलफेअर ट्रस्ट, बदलापूर, ठाणे संचालित WSN हायस्कूल, 
बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे या झाळेचे सेंट अँथोनी स्कुल कॅम्पस चर्चरोड, रमेशवाडी, 
बदलापूर(प.), ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथे स्थलांतराबाबत ” 

याऐवजी 

“सेंट अंथोनी एज्युकेशन ट्रस्टचे वेलफेअर ट्रस्ट, बदलापुर, ठाणे संचालित VEN हायस्कूल, 
बदलापुर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे या शाळेचे उल्हास नदी ब्रिज, यादव नगर, बदलापुरगांव रोड, 
बदलापुर (प.), ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथे स्थलांतराबाबत” आणि 


प्रस्तावनेतील तिस-या व चौथ्या ओळीतील 
“सेंट अँथोनी स्कुल कॅम्पस चर्चरोड, रमेशवाडी, बदलापूर(प.), ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथे” 


याऐवजी 


“शाळेचे उल्हास नदी ब्रिज, यादव नगर, बदलापुरगांव रोड, बदलापुर (प.), ता. अंबरनाथ, 
जि. ठाणे येथे” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४४२/एसएम-१ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११००७१८०४३७८७२१ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Pravin Raj 


Pravin Rajaram sscecmretousts scsecson 


5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea5Of1 d3f45fae9227 
3feaa541afl0d1 


erialNumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670b5ba 1 3f512 
U al he 13ad071acd53714a284, Pravit ji ie 


(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई. 
३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, ठाणे. 
४. अध्यक्ष/सचिव, सेंट अँथोनी एज्युकेशन ट्रस्टचे वेलफेअर ट्रस्ट, बदलापूर, ठाणे. 
५. निवडनस्ती (एसएम-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


